महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


पदोन्नती उपरांत पदस्थापना 
उप अभियंता (स्थापत्य) 


शासन Sea, क्रमांकः पीओजी-२०२१/प्र.क्र. १७७(भाग-१)/सेवा-२ 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 


संदर्भ- 


मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक: २७ जानेवारी, २०२२ 


१.सा.बां.वि., शासन आदेशा, क्र.पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७७/सेवा-२, दि. ३.१२.२०२१. 


२. सा.बां.वि., शासन आदेशा, क्र.पीओजी-२०२१/प्र.क्र. १७८ /सेवा-२, दि. ३.१२.२०२१. 


AIR आदेठा 


संदर्भ क्र.१ येथील शासन आदेझान्वये कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांना कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) 
संवर्गातून उप विभागीय अधिकारी (स्थापत्य) या संवर्गात पदोन्नती देण्यात आली आहे. तसेच संदर्भ क्र.२ शासन 
येथील आदेशान्वये सहाय्यक अभियंता (स्थापत्य) श्रेणी-२ यांना सहाय्यक अभियंता (स्थापत्य) श्रेणी-२ संवर्गातून उप 
विभागीय अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गात पदोन्नती देण्यात आळी आहे. सदर पदोन्नती आदेशातील खालील तक्त्यात 
नमूद अभियंत्यांच्या पदोन्नती आदेशात त्यांचे पदस्थापनेचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील, असे 
आदेशित करण्यात आले होते. आता या आदेशान्वये त्यांची पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना खालील तक्त्यात नमूद 
त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे. 


परिशिष्ट-अ मधील अ.क्र.१९३ 


अ.क्र. । कनिष्ठ अभियंता | पदोन्नती आदेशाचा तपशिल वाटप केलेला | पदस्थापनेचे ठिकाण 
(स्थापत्यो/ सहाय्यक महसुली 
अभियंता (स्थापत्य) विभाग 
श्रेणी-२ यांचे नांव 
दि श्री.दत्तात्रय संभाजी | सा.बां.वि.,शासन आदेश, पुणे सा.बां. उप विभाग 
काटकर क्र.पीओजी-२०२१/ प्र.क्र.१७७/ क्र.२, जत, जि.सांगली 
सेवा-२,दि. ३.१२.२०२१ सोबतचे 
परिशिष्ट-अ मधील अ.क्र.७४ 
२. श्री.महेश बा.पाटील ।सा.बां.वि, शासन आदेशा, पुणे राष्ट्रीय महामार्ग उप 
क्र.पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७७/ विभाग, पुणे 
सेवा-२,दि.३.१२.२०२१. सोबतचे 
परिशिष्ट-अ मधील अ.क्र.१०३ 
३. श्री.सचिन उ.टिळक ।सा.बां.वि, शासन आदेशा, पुणे उप कार्यकारी 
क्र.पीओजी-२०२१/ प्र.क्र.१७७/ अभियंता, प्रकल्प 
सेवा-२,दि.३.१२.२०२१. सोबतचे विभाग, पुणे 


शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७७(भाग-१)/सेवा-२ 


प्रत, 


अ.क्र. | कनिष्ठ अभियंता | पदोन्नती आदेशाचा तपशिल वाटप केलेला | पदस्थापनेचे ठिकाण 


(स्थापत्यो/ सहाय्यक महसुली 
अभियंता (स्थापत्य) विभाग 
श्रेणी-२ यांचे नांव 
४. श्री.राहुल अ.कदम | सा.बां.वि., शासन आदेशा, पुणे प्रकल्प उप विभाग 
क्र.पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७८/ क्र.१, पुणे 


सेवा-२, दि. 3.१२.२०२१ सोबतचे 
परिशिष्ट-ब मधील अ.क्र. ४९ 


२. 


या आदेशान्वये पदस्थापना देण्यात येत असलेल्या अभियंत्यांच्या बाबतीत संदर्भाधीन दि.३.१२.२०२१ 


च्या पदोन्नती आदेशातील अटी-शार्ती लागू राहतील. 


Bs 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेताक २०२२०१२७१०५०४९४९१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


oC 4N AD -O 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. काका गात 


De} 5 
1 1 1 2.5.4.20=a08a4a756cd7e1e 1 ea2a6f91922d10f1 03cebd4479009332254 
atil Swati Sachin sz: 
seti 


‘ialNumber=41a9218232bbaea65861213d86d108ea7c4890Sda5f33d 
ba9c8f6662cb8f9e18, cn=Patil Swati Sachin 
Date: 2022.01.27 10:51:47 +05'30" 


(स्वा.स.पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 

मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग (सा.बां) विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली/पुणे 

मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


७. मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
८. मा. राज्यमंत्री सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


१२. 
१३; 


. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. 
वृष, 


सचिव (रस्ते/बांधकामे) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व संबंधित सहायक अभियंता श्रेणी-२(स्थापत्य)/कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांना संबंधित मुख्य 
अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांचेमार्फत. 

कार्यासन आस्थापना- १/३, सेवा-६, संगणक कक्ष, सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

कार्यासन सेवा-२ (निवडनस्ती) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


